RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - अ 
सोमवार , मे ३ , २०२१ / वैशाख १३ , शके १ ९ ४३ 


वर्ष ७ , अंक ४२ ] 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ७३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०००३२ , दिनांक ३ मे २०२१ 


अधिसूचना 
चौकशी आयोग अधिनियम , १ ९ ५२ . 
क्रमांक उचौस -२०२१ / प्र.क्र . ५७ / का - २१.– ज्याअर्थी , श्री . परम बीर सिंह यांनी त्यांच्या दिनांक २० मार्च २०२१ रोजीच्या पत्रात 
तत्कालीन मा . मंत्री , गृह यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याकरिता उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमुर्ती 
मा . श्री . कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची दिनांक ३० मार्च २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एक सदस्यीय उच्च स्तरीय चौकशी 
समिती नियुक्त करण्यात आली आहे : 


आणि ज्याअर्थी , सदर समितीस चौकशीचे कामी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार व अनुषंगिक अधिकार देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती . 


आणि त्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमुर्ती श्री . कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची एक 
सदस्यीय उच्च स्तरीय चौकशी समितीतर्फे करण्यात येणाऱ्या चौकशीचे स्वरूप आणि सार्वजनिक महत्वाची निश्चित बाब 
असल्याबाबतच्या प्रकरणाची परिस्थिती लक्षात घेता , सदर समितीस चौकशी आयोग अधिनियम , १ ९ ५२ ( १ ९ ५२ चा ६० ) 
मधील कलम ४ , ५ , ५ अ , ८ व ९ लागू करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


सो . ना . बागुल , 


शासनाचे सह सचिव . 


भाग चार - अ - ७३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ३ , २०२१ / वैशाख १३ , शके १ ९ ४२ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 3rd May 2021 . 


NOTIFICATION 


COMMISSIONS OF INQUIRY ACT , 1952 . 


No. HLE - 2021 / C.R . 57 / Desk - 21 . — Whereas the Government of Maharashtra has appointed vide 
Government Resolution dated 30th March 2021 , Hon'ble Justice Shri Kailash Uttamchand Chandiwal 
( Retd . ) , One - Member High Level Inquiry Committee , to conduct Judicial inquiry of the allegations 
made by Shri Param Bir Singh in his letter dated 2011 March 2021 against the then Hon'ble Home 
Minister 

And whereas , the Government of Maharashtra is of under consideration for inquiry to delegate the 
powers of civil court and others to the said committee . 

And , therefore , the Government of Maharashtra hereby directs that having regard to the nature of 
the inquiry to be made by the said committee and other circumstances of the case the matter being a 
definite matter of public importance , the provisions of sections 4 , 5 , 5 A , 8 and 9 of the Commissions 
of Inquiry Act , 1952 ( 60 of 1952 ) , shall be made applicable to the said committee . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. N. BAGUL . 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


